मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र 
मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र.२, पुणे हे कार्यालय 
व त्या अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.३४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४.०३.२०२३ 
संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:सीओई २०२२/प्र.क्र.१३/ज.वि., दिनांक १३.०९.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र 
क्र. ASA (स्था)/ जविप्रवगुनि/आ-३/धा.क्र.११(३३७/१६६/सन 2023, 
दिनांक ३१.०१.२०२३ 
शासन निर्णय: 
अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत 

विभाग क्रमांक २ व त्याखालील उपविभागीय कार्यालयांतील ३० नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 

दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या 

प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा या आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय.३, २८०१ वीज, ८० सर्वसाधारण, 
००४- संशोधन व विकास, (०२) सर्वेक्षण व अन्वेषण - आस्थापना (०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, कोयना 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (कार्यक्रम) (२८०१ २५७१)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३१५१२०८००४६२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 


AMRUTA AUT eee 
INAMDAR CEPA aiasooso0 
(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा २०२३/प्र.क्र.३४/जवि 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 


AJ wo 


अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
. कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र. २, पुणे (५ प्रती) 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


SK ळा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा २०२३/प्र.क्र.३४/जवि 


विवरणपत्र -१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
(दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३) 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२२/प्र.क्र.३४/ ज.वि., दि. १४.०३.२०२३ चे 


अ.क्र. — नाव ST नाव (आ 
संख्या 
१ कार्यकारी अभियंता, भांडारपाल g 
जलविद्युत [TPT Fh. 2, ARGS लिपिक २ 
पुणे ३८ टंकलेखक g 
वभागीय लेखापाल g 
'एकूण & 
२ सहायक अभियंता श्रेणी १  । वरिष्ठ लिपिक र. 
जलविद्युत स्थापत्य उपविभाग 'एकूण | 
क्र.१,पुणे 
दै सहायक अभियंता sore, ।स.अ.श्रे.१/उ.वि. अभि / अधि g 
जलविद्युत स्थापत्य उपविभाग | वरिष्ठ लिपिक g 
क्र.२,पुणे सहाय्यक आरेखक g 
टंकलेखक g 
fe | 0 
'एकूण & 
डु उपविभागीय अभियंता, स.अ.श्रे.१ /उ.वि. अभि / अधि 
जलविद्युत स्थापत्य सर्वेक्षण । क.अ. / शा.अ./स.अ.श्रेणी २ ३ 
उपविभाग क्र.४,पुणे वरिष्ठ लिपिक १ 
टंकलेखक g 
fe | 8 
fae  /7676531|||| ९ 
'एकूण ८ 
ण उपविभागीय स.अ.श्रे.१ Sia. अभि / अधि g 
अभियंता,जलविद्युत स्थापत्य | क.अ. / शा.अ./स.अ.श्रेणी २ ¥ 
सर्वेक्षण उपविभाग क्रमांक ६, | वरिष्ठ लिपिक g 
आष्टा मुख्यालय सांगवी, कनिष्ठ लिपिक १ 
पुणे वाहन चालक शं 
fe |e 
pater 1736767ए5[131[)इ|[क्‍ ९ 
'एकूण PRR 
'एकूण प ३० 
INAMDAR oa: णक 
(अ.अ.इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


